गृह विभाग (खुद्द) यांच्या आस्थापनेवरील 
वाहनांचा आढावा. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वाहन-०६२३/प्र.क्र.५४/आस्थापना-३ 
२रा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगूर चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ :- शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. वाहन-१०००/प्र.क्र.६५/२००१ /विनियम, 
दि. १०.०९.२००१ 

प्रस्तावना : 

वित्त विभागाने संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. १०.०९.२००१ अन्वये वाहन अधिनिस्त 
असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदांच्या जबाबदाऱ्या विचारात घेऊन वाहनांचा व वाहन प्रवर्गाचा आढावा 
घेण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. या अनुषंगाने विभागासाठी अनुज्ञेय असलेल्या वाहनांचा आढावा 
घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय समितीपुढे आढाव्यासाठी 
प्रस्ताव सादर करण्यात आला असता सदर समितीने एकूण १२ वाहनांची अनुज्ञेयता मंजूर केली 
आहे. 


शासन निर्णय: 

गृह विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवारील सर्व पदांची कर्तव्ये व जबाबतदाऱ्या या बाबी विचारात 
घेऊन, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने या विभागासाठी खालील 
प्रमाणे १२ वाहने (११ कार व ०१ जीप) अनुज्ञेय करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र कार्यालय पदनाम अनुज्ञेय वाहन प्रकार व संख्या 
कार जीप 
q मंत्री कार्यालय मा.मंत्री (गृह) ०१ po - | 
2 मा.राज्यमंत्री कार्यालय मा.गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) ०१ |: >). 
मा.गृह राज्यमंत्री (हाहरे) ०१ i es 
मा. राज्यमंत्री (परिवहन व बंदरे) ०१ [__-___| 
3 MPDA Act, 1981 & | मा.अध्यक्ष व सदस्य ०१ mai 
COFEPOSA Act, 1974 
अंतर्गत सल्लागार मंडळ 
४ गृह विभाग अपर मुख्य सचिव (गृह) ०१ fe = ee | 
प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) ०१ [1__-___| 
प्रधान सचिव (परिवहन) ०१ [1__-___| 
प्रधान सचिव (विशेष) ०१ [__-___| 
प्रधान सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क) ०१ 
स्टाफ कार ०१ ०१ 
एकूण aa | 0d 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-०६२३/प्र.क्र.५४/आस्थापना-३ 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारी संदर्भ क्र.३४६/२०२३/विनियम, दि.१३ सप्टेंबर, २०२३ 
अन्वये वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२२१८४६१९८५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL, 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled4 
1ada8a72725a47b4f0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


BHIMRAO GURAV ७ क cannes co 
(गजानन गुरव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
२. अपर मुख्य सचिव (प्रशासकीय सुधारणा), सामान्य प्रशासन विभाग तथा सदस्य 
राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
४. प्रधान सचिव (व्यय) तथा, अध्यक्ष राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती, वित्त विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
५. प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. परिवहन आयुक्‍त तथा सदस्य सचिव राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखा/अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र -१ व 2, मुंबई / नागपूर. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०.सह सचिव / उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


